RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
Regn. No . PCE/065/ 2013 -15 
www .dgps.maharashtra . gov . in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ - २० , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

Mantralaya , Mumbai -400 032 

dated 22nd September 2016 
No . SPP -3416 /U . O . R .-71/D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . || of 1974 ), the Government of 
Maharashtra is hereby appoints Adv. Shri. Ujjwal Nikam as " Special Public Prosecutor" for conducting 
Case which is arising out of C . R . No. 121 /2015 registered at Vita Police Station , district Sangli. 

The fees of Shri. Ujjwal Nikam , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984. 

The Government reserves the right to revoke /modify/ annul the order without assigning 
any reasons. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

V. T. TAMBE, 

Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road , 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 
dated 22nd September 2016 


No . SPP- 3116/ U. O . R.- 70/ D- XIV . - In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 ( Act No . || of 1974), the Government of 
Maharashtra is hereby appoints Adv. Shri. Pratap Pardeshi as " Special Public Prosecutor " for conducting 


( १ ) 


एच-५६८ , भाग एक (पु. वि . पु.) – ४० - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


the Special Case No. 35 /2015 pending before Sessions Court, Pune, which is arising out of C . R . 
No. 327 / 2014 registered at Bharti Vidyapeeth Police Station , district Pune . 

The fees of Shri. Pratap Pardeshi, Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department 
as per the proposal approved by this department. 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

The Government reserves the right to revoke/modify /annul the order without assigning 
any reasons. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . T . TAMBE, 

Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 

dated 22nd September 2016 
Read .--No. SPP -3514 /4680 / (419)/D - XIV , Government Notification , dated 20th January 2016 . 

No. SPP - 3514 /4680 /(419 )/ D - XIV /corrigendum . - In the even No. Notification dated 20th January 
2016 , Adv. Shri S . R . Bhosale is appointed as " Special Public Prosecutor" for conducting the Sessions 
Case bearing No. 48 /2014 and Special Case No . 215 /2014 pending before Sessions Court, Vaduj, 
district Satara which is arising out of C .R . No . 51/ 2013 registered at Mhaswad Police Station , district 
Satara. 

In the said notification in fifth line , the words Juvenile Case No . 115 / 2014 is replaced in place 
of Special Case No . 215 / 2014 and Children Court , Satara is replaced in place of Sessions Court , 
Vaduj, district Satara . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

V. T. TAMBE, 

____ Desk Officer, 
Government of Maharashta . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१६ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 


अधिसूचना 


क्रमांक टीपीएस -२११३/ ३३८६/ प्र. क्र . ५५५/१६/ नवि -१३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा) ( यापुढे " उक्त अधिनियम" असा उल्लेख करण्यात आला आहे) कलम ३१ ( १) अन्वये कोल्हापूर शहराची दुसरी सुधारित 
विकास योजना ( यापुढे " उक्त विकास योजना" असा उल्लेख केलेली ) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - २१९२ / 
२३६८ /सीआर-१३५ /९२/ युडी -१३, दिनांक १८ डिसेंबर १९९९ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी २००० पासून अमलात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेसाठी " कोल्हापूर महानगरपालिका" हे नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे संबोधले 
आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, ई वार्ड, मौजे टेंबलाईवाडी, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर येथील रि. स.नं . ३७ पैकी , ( क्षेत्र २१०० 
चौ . मी .) ही महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जमीन आरक्षण क्रमांक १६२ - अ- "टिंबर मार्केट " या मोठ्या क्षेत्राच्या आरक्षणाचा भाग आहे (यापुढे " उक्त जमीन" 
असे संबोधले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १५० , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ अन्वये उक्त जमीन आरक्षण 
क्रमांक १६२- अ- "टिंबर मार्केट " या आरक्षणामधून वगळून " सार्वजनिक/ निम सार्वजनिक " विभागामध्ये समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे (यापुढे " प्रस्तावित 
फेरबदल " असे संबोधले आहे) व उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वये आवश्यक ती सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून कोल्हापूर महानगरपालिकेने 
प्रस्तावित फेरबदल शासनाचे मान्यतेसाठी दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ चे पत्रान्वये सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर उक्त विकास योजनेतील उक्त जमीन आरक्षण 
क्रमांक १६२ - अ - "टिंबर मार्केट " या आरक्षणामधून वगळून सोबत जोडलेल्या नकाशामध्ये दर्शविलेल्या नकाशामध्ये दर्शविलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्यांच्या 
नियोजनासह " सार्वजनिक /निम सार्वजनिक " विभागामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २) मधील तरतुदीनुसार 
उक्त विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक आहे असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर 
खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचे निदेश देत आहे. 

नोंद 
मंजूर विकास योजना - कोल्हापूर ( दुसरी सुधारित ) मधील ई वार्ड , मौजे टेंबलाईवाडी, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर येथील रि. स . नं. ३७ पैकी , 
क्षेत्र २१०० चौ. मी . ही महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जमीन आरक्षण क्रमांक १६२ - अ , "टिंबर मार्केट " या आरक्षणामधून वगळून ( सोबत जोडलेल्या नकाशामध्ये 
दर्शविलेल्या रस्त्यांच्या जाळ्याच्या नियोजनासह) " सार्वजनिक/निम- सार्वजनिक " विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. " 

उक्त अधिसूचना व त्यासह मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस- २११३/ ३३८६/ प्र. क्र . ५५५/ १६ / नवि -१३, हा आयुक्त कोल्हापूर 
महानगरपालिका, कोल्हापूर यांचेकार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध 
करण्यात यावा. 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov .in (कायदे व नियम) या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

संजय सावजी, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai- 400032 

dated 26th September 2016 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS- 2113/ 3386 /CR -555 / 16 /UD - 13 . — Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No . TPS -2192 /2368 /CR - 135 / 92 /UD - 13 , dated 18th December 1999 has 
approved the Second Revised Development Plan of Kolhapur Municipal Corporation (hereinafter referred 
to as "the said Development Plan") under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") 
and the same has come into force with effect from 1st February 2000 ; 

and whereas , the "Kolhapur Municipal Corporation " is the Planning Authority for the said 
Development Plan ( hereinafter referred to as "the said Planning Authority "); 

and whereas , as per the said Development Plan, the land bearing R. S . No . 37 ( pt. ), E - Ward , 
village Tembaliwadi, taluka Karveer, district Kolhapur, under the possession of the Municipal Corporation 
(hereinafter referred to as " the said land") (Area admeasuring about 2100 sq . mtrs.) is part of the 
larger reservation of Site No. 162- A , " Timber Market" ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


and whereas, the said Planning Authority , vide its General Body Resolution No. 150 , dated the 
17th September 2013 resolved to delete the said land from the Site No . 162- A , " Timber Market" and 
proposed to included the said land in " Public /Semi-Public Zone" (hereinafter referred to as " the 
Proposed Modification " ) and for that purpose , after following all the legal formalities stipulated under 
Section 37 ( 1 ) of the said Act, Kolhapur Municipal Corporation vide letter dated the 27th September 
2013 has submitted the proposed Modification to the Government for final sanction ; 

and whereas , after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune, the 
Government is of the opinion that, the said land is to be deleted from the Site No. 162- A , " Timber 
Market" and included in " Public /Semi-Public Zone" alongwith the surrounding Road Network as shown 
on Plan. 

_____ Now therefore, in exercise of powers conferred by sub- section ( 2) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed Modification and for that purpose 
directs that, in the Schedule of Modifications appended to the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be added viz . 

Entry 
The Land bearing R . S . No. 37 (pt.) under the possession of Kolhapur Municipal Corporation , 
(Area admeasuring about 2100 sq . mtrs.) of E -Ward , Village Tembaliwadi, taluka Karveer, district 
Kolhapur (of the Sanctioned Development Plan , (Second Revised) of Kolhapur Municipal Corporation ) 
is delected from the Site 162- A , " Timber Market" and area so released is included in " Public /Semi 
Public Zone " (alongwith the surrounding Road Network as shown on Plan "). 

The Notification and Part Plan , bearing No. TPS -2113 /3386 /CR -555 / 16 /UD - 13, showing the above 
sanctioned Modification shall be kept open for inspection by the general public during office hours 
in the office of the Commissioner, Kolhapur Municipal Corproation , Kolhapur for a period of one 
month. 

This Notification shall also be published on the Government website at www .maharashtra . gov. in 
( कायदे व नियम). 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SANJAY SAOJI , 
Under Secretary to Government. 


FL 


६ 


६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ : (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १२२ अन्वये 

( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ चे कलम १८ अन्वये 
(३ ) उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), सांगली यांचेकडील अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर- ४/३/१०२ / २०१६ , दिनांक 
१ एप्रिल २०१६. 

अधिसूचना आदेश 


क्रमांक मह -२/ न.भू./ पुन . गावठाण/ आरआर- ४१० / २०१६ . - ज्याअर्थी, सांगली जिल्ह्यातील वारणा प्रकल्प/ चांदोली अभयारण्य प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन शिराळा, वाळवा व मिरज या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत, असे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते. सदर परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबरमधील पुनर्वसन वसाहतींच्या रेखांकनास ( ले - आऊट) सहायक संचालक , नगर रचना, सांगली यांची 
मान्यता घेणेत आलेली आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख यांचेमार्फत पुनर्वसन 
गावठाण गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या जमिनी सांगली जिल्ह्यातील वाणा प्रकल्प/ चांदोली अभयारण्य प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 
गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , शेखर गायकवाड, 
जिल्हाधिकारी, सांगली असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत आणि "पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर करत आहे. 


तालुका 


गावाचे नाव 


परिशिष्ट 

जिल्हा सांगली 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) सांगली यांचे नावे असलेले गट नंबर ले - आऊट व मोजणी 
सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र नकाशानुसार सदर गटातून 
गट नंबर 

पुनर्वसन गावठाणासाठी घेणेत 

आलेले क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


मिरज 


७९५/ २ 


० .८१ 


० .८१ 


७९८ / १ 


० .८१ 


० .८१ 


७९९ 


४. ०८ 
० . ६० 


८०० / २ + १ 


८०१ 


० . ०८ 


८०६ 


० . १३ 


० .१३ 


एकूण ( ६ गट ) 


६. ५१ 


६. ५१ 


कवठेपिरान 


२१८८ - अ 


० . ४२ 


० .४२ 


२१८९ - अ 


१ . ४३ 


१ .४३ 


२१९० - अ 


० .७१ 


० . ७१ 


२१९१ - अ 


१ . ६१ 


१ . ६१ 


४ . १७ 


एकूण ( ४ गट ) ४ . ७१ 
एकूणात (१० गट ) १०. ६८ 


१०. ६८ 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी , सांगली. 


सांगली, ३० मे २०१६. 


जमाबंदी आयुक्त आणि उपसंचालक , भूमी अभिलेख यांजकडून 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ प्र. क्र . १९ / ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४. 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर. ४३२४/ 

स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४. 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न . भू. २/ गां. परि.प्र./ सांगली/ २०१६, दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१६. 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण / अधिसूचना/प. नो . ८५/ २०१६ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९३/ 
प्र. क्र . १९/ ल - १, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर.- ४३२४ / स -४/ १९९४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, मिरज यांचे अधिनस्त सजा 
सांगलीमध्ये मौजे डिग्रज हे गाव नव्याने समाविष्ट केले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा सांगलीमध्ये मौजे डिग्रज हे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, मिरज , जिल्हा 
सांगली यांचे अधिनस्त सजा सांगलीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून सजाचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे. 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ सप्टेंबर २०१६ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प. नो . ८५/ २०१६ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट सजा प. भू . 

सांगलीमधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा सांगली , तालुका मिरज, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, मिरज 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

( पुनर्रचनेपूर्वी) 
सजा गावे मिळकती गावे मिळकती सजा गावे 

मिळकती 
१ 
सांगली कवठेपिरान २०३९ डिग्रज ८७६ सांगली कवठेपिरान २०७२ 
दुधगाव २३६४ 

दुधगाव 

२२०९ 
कसबेडिग्रज २०७१ 

कसबे डिग्रज २०६९ 

५७५ 
अंकली ५८२ 

अंकली 

५८२ 
हरिपूर ६५८ 

हरिपूर 

६५८ 
डिग्रज 

८७६ नव्याने 

समाविष्ट 


शेरा 


८ 


तुंग 


६७० 


तंग 


एकूण ६ गावे 


८३८४ 


एकूण १ गाव 


८७६ 


एकूण ७ गावे 


९०४१ 


किशोर तवरेज, 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) , पुणे . 


पुणे , ३ सप्टेंबर २०१६. 


अधीक्षक (न्याय शाखा), सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

पुणे यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
जा . क्र . ५१५९ / २०१६ .-- ज्याअर्थी, " उष : काल फौडेशन " ( रजि . नं . 
एफ/ १२०४२- पुणे) चे विश्वस्त श्री. श्रीकांत गोविंद सरपोतदार व इतर 
आणि " उष : काल प्रतिष्ठान " (नोंदणी क्रमांक ई /६०२६-पुणे) च्या विश्वस्त 
सौ. निर्मला श्रीकांत सरपोतदार व इतर यांनी या दोन्ही न्यासांचे एकत्रीकरण 
व योजना मंजूर करण्याकरिता महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था 
अधिनियम , १९५० चे कलम ५० - अ (२) अन्वये अर्ज दाखल केलेला आहे. 

त्याअर्थी, या जाहीर नोटीशीअन्वये सर्व संबंधितांना कळविण्यात येते 
की , याबाबत कोणाची काही हरकत असल्यास ही नोटीस जाहीर 


झालेपासून ३० दिवसांच्या आत या कार्यालयात वरील पत्त्यावर लेखी 
सादर करावी; अन्यथा कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून 
सदर प्रकरणात योग्य ते हुकूम केले जातील . 

ही नोटीस आज दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिली. 

के . डी . शिंदे, 
अधीक्षक (न्याय शाखा), 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

पुणे विभाग, पुणे . 
पुणे , २६ ऑगस्ट २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


७ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / तां. २/ प्र.क्र . २३० / झोनिआ-१६४३/ २०१६. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १९७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
" उपरोक्त अधिनियम" असा करण्यात येत आहे ) चे कलम ३- अ (१), ( २ ) 
अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो-२००४/प्र. क्र . २१३ / झोपसु -१ , 
दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती 
केली आहे आणि आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त 
प्राधिकरणाचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ । 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक 
मे . प्राईड अमान असोसिएट्स यांनी ऑर्किटेक्ट प्राईड डिझायनर्स यांचेमार्फत 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे ; 

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी सि . स.नं . १०४५, नाना पेठ, पुणे 
या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त अधिनियमातील 
तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली आहे . 
उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट- २ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण ३८ झोपड्या असून त्यापैकी 
पात्र निवासी १६ , पात्र बिगरनिवासी १० , पात्र संयुक्त ० असे एकूण २६ 
झोपडीधारक पात्र ठरले आहेत . पात्र झोपडीधारकांपैकी २६ झोपडीधारकांनी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन राबविण्यासाठी संमती दिलेली आहे. म्हणजेच १०० 
टक्के झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी 
विकसकास संमती दिलेली आहे. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/ झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे 
आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, मी, लहू माळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 
३- ड सह १२ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व झोपड्या/बांधकामे हा आदेश 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ ( सहा) आठवड्यांच्या आत पाडून टाकून जमीन खुली 
केली पाहिजे . सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे . 

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे . 

(२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे. 

(३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण 
केले पाहिजे. 

(४) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र 
दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा लाभार्थीना 
दिला पाहिजे . 

(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी 
चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेनिदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून 
मुदतवाढ देण्यात येईल . 

( ६) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस, विकसकावर 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 

( ७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे. 

(८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचेनियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ४ ( चार ) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
३- ड सह १२ ( ४) अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता 
येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील . 


__ अनुसूची 
जमिनीचा तपशील 


चौ . मी . 
१३०८ . ४९ 


ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ( क), ( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे कार्यालयाकडील आदेश जा . 
क्र . झोपुप्रा /कअतां/ झोपुआ/ २५७/ २०१४ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ अन्वये 
" झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित केलेले आहे ; 

ज्याअर्थी, दिनांक फेब्रुवारी २० ते २६ , २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या पुणे विभागीय पुरवणी, भाग - १ राजपत्रात पृष्ठ २६ वर प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे व दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सदर आदेश 
झोपडपट्टी क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून , विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही वा विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील 
दाखल झालेले नाही. सबब झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी 


सि . स. नं. १०४५ , नाना पेठ , 
पुणे . 

चतुःसीमा 
पूर्वेस . -- सि . स.नं . १०४६ व १०४८ . 
पश्चिमेस. - - रस्ता . 
उत्तरेस.-- सि . स.नं . १०४७. 
दक्षिणेस. -- सि . स. नं . १०४४, १०४२ व १०३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . सदरचा आदेश हा 
माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे . 

लहू माळी , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 
पुणे , ३ ऑक्टोबर २०१६. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टीनिर्मूलन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ तां . २/ प्र.क्र . २१३/ झोनिआ - १६३७ / २०१६ . - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
अधिनियम , १९७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
" उपरोक्त अधिनियम" असा करण्यात येत आहे) चे कलम ३- अ (१), (२) 
अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण 
विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो -२००४/ प्र. क्र . २१३ / झोपसु-१ , 
दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती 
केली आहे आणि आयुक्त , पुणे महानगरपालिका , पुणे यांना उक्त 
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ -ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व 
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 
__ ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद 
केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक 
मे . बुशरा कन्स्ट्रक्शन्स यांनी ऑर्किटेक्ट प्राईड डिझायनर्स यांचेमार्फत 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे ; 

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी सि .स.नं . ७७५ पैकी , 
भवानी पेठ , पुणे या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून उक्त 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली आहे. 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेल्या 
परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण १६५ झोपड्या 
असून त्यापैकी पात्र निवासी १२० , पात्र बिगरनिवासी ११, पात्र संयुक्त ० 
असे एकूण १३१ झोपडीधारक पात्र ठरले आहेत . तसेच उपजिल्हाधिकारी 
तथा सक्षम प्राधिकारी यांनी केलेल्या अंतिम पुरवणी पात्रता यादीनुसार पात्र 
निवासी १३ व पात्र बिगर निवासी ४ असे एकूण १७ झोपडीधारक पात्र 
ठरलेले आहेत . आता सदर योजनेतून एकूण १४८ झोपडीधारक पात्र ठरलेले 
आहेत . पात्र झोपडीधारकांपैकी १४३ झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन 
राबविण्यासाठी संमती दिलेली आहे. म्हणजेच १०० टक्के झोपडीधारकांनी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी विकसकास संमती दिलेली 
आहे . 


ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३ ( क ), ( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे कार्यालयाकडील आदेश जा . 
क्र . झोपुप्रा / तां -२/ झोपुआ/ प्र. क्र . २१३ / १३९४/ २०१६, दिनांक १२ ऑगस्ट 
२०१६ अन्वये " झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र " म्हणून घोषित केलेले आहे ; 
____ ज्याअर्थी, दिनांक ऑगस्ट २५ ते ३१ , २०१६ रोजीच्या महाराष्ट्र 

शासनाच्या पुणे विभागीय पुरवणी, भाग- १ राजपत्रात पृष्ठ ३७ व ३८ वर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे सदर आदेश झोपडपट्टी क्षेत्रातील जागेवर 
डकविण्यात आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन 
क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून, विहित कालावधीत 
कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही वा विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील 
दाखल झालेले नाही. सबब झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकामी 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/ झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे 
आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, मी , लहू माळी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे , उपरोक्त अधिनियमाचे कलम 
३- ड सह १२ (१) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र म्हणून घोषित 
करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व झोपड्या/बांधकामे हा आदेश 
प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ (सहा) आठवड्यांच्या आत पाडून टाकून जमीन खुली 
केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे. 

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने 
योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे . 

(२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र 
लाभार्थीची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह 
स्वखर्चाने केली पाहिजे . 

( ३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण 
केले पाहिजे . 

(४) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र 
दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/ गाळ्यांचा ताबा लाभार्थीना 
दिला पाहिजे . 

(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी 
चिंचवड क्षेत्र , पुणे यांचेनिदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून 
मुदतवाढ देण्यात येईल . 

(६ ) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर 
केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस , विकसकावर 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल . 

( ७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा 
दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे. 

( ८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत 
आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील . 

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ४ ( चार) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ - ड सह १२ (४ ) अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता 
येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


जमिनीचा तपशील 


अनुसूची 
क्षेत्र 

चतुःसीमा 
२ 
चौ . मी . 
२०८० . १२ पूर्वेस .- - ला . न . भू. क्र . ७७४ 

पश्चिमेस . -- ला . न. भू. क्र . ७७६ 
उत्तरेस .- - ला . न . भू. क्र . ७७५ 


सि . स.नं . ७७५ पैकी, 
भवानी पेठ, पुणे. 


सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या 
कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत . सदरचा आदेश हा 
माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे. 

लहू माळी, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 

पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे. 
पुणे, ३० सप्टेंबर २०१६ . 


पैकी. 


दक्षिणेस . -- लागू रस्ता 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक फौजदारी/ कावि/ ३२६/ २०१६. - अन्वये तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेली स्त्री / पुरुष हे अकस्मिकरित्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी 
यांचेकडून इकडे अहवाल पाठविलेले आहेत तरी सदर मृत्युबाबत त्यांचे नावासमोर दर्शविलेले कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, 
अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ ( पंधरा) दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. 
जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे अहवालाप्रमाणे इकडून तसा अंतिम गोषवारा देणेची 
शिफारस केली जाईल , याची नोंद घ्यावी. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . पोलीस स्टेशन अ. म . र. नं . मयताचे नाव 

मृत्यूचे कारण मृत्यु दिनांक 


वय 


४ 


७ 


२४/ ९/ २०१५ 
२० / ११/ २०१५ 


२ 


२१ / १०/ २०१५ 


६/ ९/ २०१५ 
१२/ ६/ २०१५ 


३९ 


१७/ ६ / २०१५ 


३० 
६० 
४० 


लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 

लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
१० लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 

लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 

लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
१७ लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
१८ लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 


३१७/ २०१५ 
३८१/ २०१५ 
३४३/ २०१५ 
२९९/ २०१५ 
१९५/ २०१५ 
२०४/ २०१५ 
२६/ २०१५ 
३१५/ २०१५ 
३२२ / २०१४ 
२३८ / २०१० 
२६७/ २०१५ 
२९१/ २०१५ 
२६५/ २०१५ 
३८४/ २०१४ 
३७६ / २०१५ 
३०४/ २०१५ 


सागर मोहन उल्हासकर 
मनोज दयाजी ठाकूर 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
देवाजी शिवाजी बरमदे 
संतोष चंद्रकांत लांडगे 
दामू म्हसू गायकवाड 
अनोळखी पुरुष 
लियोमेरियन पॉल थॉमस 
प्रशांत वामन कुंभार 
निलाबाई सिताराम पवार 
राहुल प्रभाकर चव्हाण 
अर्जुन बळी कानडे 
अनुप देवीदास हुकेरीकर 
दिपक रूपचंद परदेशी 
रमेश राजाराम भालेराव 
किशोर शिवाजी कोळी 
हेमंत चंद्रकांत कामत 


रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
नैसर्गिक 


२६ 


२८ / १/ २०१५ 
२३/ ९ / २०१५ 
२७/ ९ / २०१४ 
२८ / ७/ २०१० 
१७/८/ २०१५ 
३१/८/ २०१५ 
१४/ ८ / २०१५ 


१४ / ११ / २०१४ 


१८ / ११/ २०१५ 
११/९/ २०१५ 
१२/ ६/ २०१५ 
२४ / ५/ २०१५ 


२७ 


१६५/ २०१५ 


५३ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


परिशिष्ट - चालू 


TY 


१९ 


२२ 


२३ 


२४ 


ला 


लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 
लोहमार्ग पोलीस स्टेशन 


२५ 


१५४/ २०१५ 
२१८/ २०१२ 
१२३/ २०१५ 
१९९/ २०१५ 
८४/ २०१४ 
२१६/ २०१५ 
१८८/ २०१५ 
७० / २०१५ 
१८१/ २०१२ 
३३८/ २०१५ 
१७४/ २०१५ 
२१३/ २०१५ 
१/ २०१६ 
२५१/ २०१५ 
१/ २०१४ 
३८८/ २०१५ 
३८०/ २०१५ 


न्यामदबी जमाल शेख 
नरेंद्रसिंह रतनसिंह 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
राजेंद्र ज्ञानेश्वर जाधव 
अनोळखी स्त्री 
अनोळखी पुरुष 
अनोळखी पुरुष 
अजरुद्दीन इमाम शेख 
भिमाबाई तिपय्या रामोशी 
विठ्ठल भिवा राजगुरू 
व्यंकटेश चंद्रशेखर ( बाबू) राव २२ 


नैसर्गिक 
आत्महत्या 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
आत्महत्या 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
आत्महत्या 


१७/ ५/ २०१५ 
२२/ ५/ २०१२ 
२४/ ४/ २०१५ 
१४/ ६/ २०१५ 
७ / ३/ २०१४ 
२९ /६/ २०१५ 
७/ ६/ २०१५ 
८ / ३ / २०१५ 
२७/ ४/ २०१२ 
१५/ १०/ २०१५ 
५ / ८ / २०११ 
२६/ ६ / २०१५ 
२ / १/ २०१६ 


नैसर्गिक मृत्यू 


२९ 
३० 
३१ 
३२ 


१ / ८ / २०१५ 


नैसर्गिक मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
नैसर्गिक मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 
रेल्वे अपघाती मृत्यू 


२ / १/ २०१४ 


३४ 
३५ 


२६ / ११ / २०१५ 
१९ / ११/ २०१५ 


सोनाप्पा यमगर , 
उपविभागीय दंडाधिकारी, 
पुणे उपविभाग, पुणे, 

जिल्हा पुणे. 


पुणे, १६ जून २०१६. 


पोलीस उपआयुक्त यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक - ३३ / २०१६. - ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन , 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९६/ ८७१ /सीआर- ३७ /टीआरए - २, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५ , ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , डॉ . प्रवीण मुंढे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 


कोंढवा वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
एन. आय. बी. एम . उंड्री रोडवरील क्लोव्हर मेट्रोपोल इमारतीचे इन व आऊट गेट दरम्यान नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 

डॉ . प्रवीण मुंढे, 

पोलीस उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे. 
पुणे, २२ ऑगस्ट २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


११ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३/ ३- क / प्र . क्र . ११/ आरआर- ४४५/ .-- 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे पटवर्धन 
कुरोली ( उजनी वसाहत) येथील जमीन गट नंबर ६९५, ७०२ व 
७०३ मधील १२. ६० हे . आर इतके क्षेत्र मौजे पटवर्धन कुरोली 
( उजनी वसाहत ) येथील गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे पटवर्धन कुरोली ( उजनी वसाहत ) येथील 
गट नंबर ६९५ , ७०२ व ७०३ ची हद्द कायम व अंतर्गत भखंडाची 
मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे गट नंबर ६९५ , ७०२ व ७०३ 
येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर, गाव पटवर्धन कुरोली 

उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
___ गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 
हे . आर 

हे . आर 
६९५ . . ४. ४२ 

४ . ४२ 
७०२ . . ३.५६ 

३. ५६ 
७०३ .. ४. ६२ 

४. ६२ 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या-३/ ३- क/ प्र. क्र . ११/ आरआर- ४४१/.- - 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे शेवते 
( कळाशी पुनर्वसन) येथील जमीन गट नंबर ६२७ मधील ४.१२ हे. 
आर इतके क्षेत्र मौज शेवते ( कळाशी पुनर्वसन) येथील गावठाणासाठी 
घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा . संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे शेवते ( कळाशी पुनर्वसन) येथील गट नंबर 
६२७ ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन 
नकाशा तयार करण्यात आला आहे . खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या मौजे गट नंबर ६२७ येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे 
विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात 
येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे . 

___ अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर, तालुका पंढरपूर , 

गाव शेवते ( कळाशी पुनर्वसन ) 
उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर / गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 

२ 
हे. आर 

हे . आर 
६२७ .. ४ . १२ 

४. १२ 


एकूण .. 


१२. ६० 


१२. ६० 


__ एकूण .. 


४. १२ 


४. १२ 


डॉ . प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३/ ३- क/ प्र. क्र . ११/ आरआर- ४४६ /.- - 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील मौजे वांगी 
नं . ४ , तालुका करमाळा येथील जमीन गट नंबर ३६६, ३६७ , 
३६८ , ३६९ व ३७३ ह्या खाजगी मालकीच्या जमिनी संपादित 
करण्यात आलेल्या आहेत . 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख करमाळा यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे वांगी नं . ४, तालुका करमाळा येथील गट 
नंबर ३६६, ३६७, ३६८ , ३६९ व ३७३ ची हद्द कायम व अंतर्गत 
भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला 
आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे वांगी नं . ४ येथील 
जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ. प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी , सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका करमाळा, गाव वागी नं . ४ 

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) ले - आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
__ गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 
हे . आर 

हे . आर 
३६६/ १/ फ . . १. ७९ 

१. ७९ 
३६७/ १ .. ३. ५४ 
३६८/ ५ .. ३. ४२ 

३ . ४२ 
३६९ / ४ .. ०. ८८ 
३७३/ १ . . 

० . १३ 


वाचा : (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
___ क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३/ ३- क/ प्र. क्र . ११ / आरआर- ४३९ /.-- 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे व्होळे 
( अजोती ) येथील जमिनी गट नंबर ३७५ , ३७८ , ३७९ व ३८० 
मधील १० . ४१ हे . आर इतके क्षेत्र मौजे व्होळे ( अजोती) येथील 
गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे व्होळे ( अजोती ) येथील गट नंबर ३७५ , 
३७८ , ३७९ व ३८० ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी 
करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे . खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे व्होळे ( अजोती), गट नंबर ३७५, 
३७८ , ३७९ व ३८० येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित 
झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 
__ त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी , सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर , गाव व्होळे ( अजोती ) 

उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर / गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 


१ 


.. 


२. ६८ 


३७५ 
३७८ 


हे . आर 
४ . २३ 
४ . ५२ 
४. १६ 
४ . २८ 


हे . आर 
१ . ६१ 
०. ३६ 
४. १६ 


. 


६ 


३७९ 


० . ८८ 


३८० 


. . 


४. २८ 


१ . ७७ 


एकूण .. 


१७. १९ 


१० . ४१ 


एकूण . . 


११ . ४० 


८ .९० 


डॉ . प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६. 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


१३ 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८. 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३/ ३ - क/ प्र. क्र . ११/ आरआर- ४४० / .-- 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे शेळवे 
( पावशेवाडी) येथील जमिनी गट नंबर २३५ व २५७ मधील ९.०७ 
हे. आर इतके क्षेत्र मौजे शेळवे (पावशेवाडी) येथील गावठाणासाठी 
घेण्यात आले आहे . 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा. संचालक , नगर रचना , सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे शेळवे (पावशेवाडी) येथील गट नंबर २३५ 
व २५७ ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात 
येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या मौजे शेळवे ( पावशेवाडी), गट नंबर २३५ व २५७ 
येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर , गाव शेळवे 
उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन ) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 

२ 
हे . आर 

हे . आर 


वाचा : (१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३/ ३- क / प्र . क्र . ११/ आरआर- ४४४/. - - 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील मौजे देगाव 
येथील जमिनी गट नंबर १/ २- ब, ३/ २ - अ , ३/ २- ब व गट नंबर 
१४५ मधील ४. ३७ हे . आर इतके क्षेत्र मौजे देगाव येथील 
गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख मंगळवेढा यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे देगाव येथील गट नंबर १/ २- ब , ३/ २- अ , 
३ / २- ब व गट नंबर १४५ मधील ४ .३७ हे . आर ची हद्द कायम व 
अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात 
आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे देगाव गट 
नंबर १/ २- ब, ३/ २ - अ, ३/ २ - ब व गट नंबर १४५ मधील ४.३७ हे . 

आर येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका मंगळवेढा, गाव देगाव 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 
हे . आर 

हे . आर 
१/ २- ब .. -- 
३/ २- अ 

० . ८१ 
३/ २-ब .. 
१४५ . . 

१. ५४ 


___ 


० .८१ 


। 


२३५ 


. . 


१० . ७५ 


५. ०२ 


। 


१ .२१ 


२५७ 


.. 


६.११ 


४ .०५ 


।।। 


एकूण . . 


१६.८६ 


९ .०७ 


एकूण .. 


-- 


४ . ३७ 


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


डॉ . प्रवीणकुमार देवरे, 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर, ७ सप्टेंबर २०१६. 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


वाचा : (१ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 

१९९९ चे कलम १८. 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३ / ३ - क / प्र . क्र . ११/ आरआर- ४४३/ .-- 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे अंजनोंड 
(बिटरगाव ) येथील जमिनी गट नंबर ७१- ब , ७२- ब व ८७- ब मधील 
४ .७३ हे . आर इतके क्षेत्र मौजे अंजनसोंड (बिटरगाव ) येथील 
गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट ) 
सहा . संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे अंजनसोंड (बिटरगाव) येथील गट नंबर 
७१ - ब , ७२-ब व ८७-ब ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी 
करण्यात येऊन नकाशा तयार करण्यात आला आहे . खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे अंजनसोंड (बिटरगाव ) गट नंबर । 
७१- ब, ७२ -ब व ८७-ब येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित 
झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर , गाव अंजनसोंड (बिटरगाव ) 

उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) ले - आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 


अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/ मशा/ कार्या- ३ / ३- क / प्र . क्र . ११/ आरआर - ४४२/ . - - 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील मौजे कान्हापुरी 
येथील जमिनी गट नंबर ६२ मधील २ .०२ हे. आर इतके क्षेत्र 
मौजे कान्हापुरी येथील गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे. 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले- आऊट ) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे . 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख पंढरपूर यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे कान्हापुरी येथील गट नंबर ६२ ची हद्द 
कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात येऊन नकाशा तयार 
करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या मौजे 
कान्हापुरी गट नंबर ६२ येथील जमिनीचा उजनी प्रकल्पामुळे विस्थापित 
झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर करण्यात येत आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका पंढरपूर , गाव कान्हापुरी 
उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ले - आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्वे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 

२ 
हे . आर 

हे . आर 


१ 


3 


हे . आर 
२ . ०२ 


_ हे. आर 
७१ .. ३ .८० 

___ .. २. ७५ 
८७ .. ६ .७६ 


२ . ७५ 


१. २१ 


६२ 


.. 


२.०२ 


२ . ०२ 


१ . ५० 


एकूण .. 


२. ०२ 


२. ०२ 


एकूण .. 


१३. ३१ 


४ . ७३ 


डॉ . प्रवीणकुमार देवरे, 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


डॉ . प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


सोलापूर , ७ सप्टेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


१५ 


सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


. 


नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व विनियमन ) अधिनियम, १९७६ च्या 
कलम १० , पोट -कलम ( ३) प्रमाणे प्रसिद्ध करणेत आलेली 
अधिसूचना रद्द करण्याबाबत . 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 

१२२ . 
( २) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१६/मशा/कार्या-३/ ३- क / प्र. क्र . ११ / आरआर- २७१. -- 
ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील मौजे भिवरवाडी , 
तालुका करमाळा येथील जमीन गट नंबर ४३७ मधील ६. २२ हे . 

आर क्षेत्रापैकी २ . ०२ हे. आर इतके क्षेत्र मौजे वांगी (भिवरवाडी), 
तालुका करमाळा येथील गावठाणासाठी घेण्यात आले आहे . 

सदर जागेची मोजणी करण्यात येऊन त्याचे रेखांकन ( ले - आऊट ) 
सहा. संचालक , नगर रचना, सोलापूर यांचेकडून मंजूर करण्यात 
आले आहे. 

सदर वसाहतीची उपअधीक्षक भूमी अभिलेख करमाळा यांचेमार्फत 
पुनर्वसन गावठाण मौजे वांगी (भिवरवाडी), तालुका करमाळा येथील 
गट नंबर ४३७ ची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करण्यात 
येवून नकाशा तयार करण्यात आला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या मौजे वांगी (भिवरवाडी) येथील जमिनीचा उजनी 
प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापर 
करण्यात येत आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम 
१२२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, डॉ. प्रवीणकुमार 
देवरे , अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर असा आदेश देत आहे की , 
खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली जमिनी ह्या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केली आहे आणि पुनर्वसन 
गावठाण म्हणून जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका करमाळा, गाव वांगी (भिवरवाडी ) 

उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) ले- आऊट व मोजणी 
सोलापूर यांचे नावे असलेले नकाशानुसार सदर 
___ गट नंबर 

गटातून पुनर्वसन 
सर्व्हे नंबर/ गटाचे क्षेत्र गावठाणासाठी घेण्यात 
गट नंबर 

आलेले क्षेत्र 
१ 

२ 

हे . आर 
४३७ . . ६.२२ 

२. ०२ 


१ 


प्रकरण युएलसी/ एसआर- २७६/ ७६ / वशी- २०३/ २०१६.--ज्याअर्थी, श्री . 
बाबूराव सीताराम शिंदे, राहणार बुधगाव , तालुका मिरज , जिल्हा 
सांगली यांनी धारण केलेली व अनुसूचित दाखविलेली जमीन ही 
कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे सदरची जमीन ही दिनांक 
३१ डिसेंबर १९८६ पासून महाराष्ट्र शासनाने संपादित केली असल्याचे 
समजण्यात येईल व ती जमीन उक्त तारखेपासून सर्व भारापासून 
मुक्त महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, दिनांक २६ मार्च १९८७ च्या पुणे विभागीय पुरवणीत 
पृष्ठ ६८८ वर प्रसिद्ध झालेल्या नागरी जमीन ( कमाल मर्यादा व 
विनियमन) अधिनियम, १९७६ च्या कलम १० , पोट - कलम ( ३) च्या 
अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची 
__ जिल्हा सांगली , नागरी समूह सांगली, गाव बुधगाव 
सर्व्हे नंबर 

क्षेत्रफळ 

२ 

चौ. मी . 
२५५/ ३- अ चा गट नंबर 

३२६४ . ०० 
६८२ चा नवीन गट नंबर 
६७० . 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालय, मुंबई याचिका क्रमांक 
८३५६/ २००६ मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार अतिरिक्त क्षेत्राबाबत 
करण्यात आलेली कलम १० (३) व १० ( ५) ची कार्यवाही रद्दबातल 
ठरविलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग , 
यांचेकडील पत्र क्रमांक नाजक -२२०८/ प्र. क्र . ३५४ / २००९ / नाजकधा 
२, दिनांक १२ मे २०१० अन्वये अतिरिक्त घोषित क्षेत्रावर करण्यात 
आलेली १० (३ ) ची कार्यवाही रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतलेला आहे आणि त्यास मा . विभागीय आयुक्त , पुणे विभाग 
यांची दिनांक २६ ऑगस्ट २०१० अन्वये मान्यता घेतली आहे. 
म्हणून याद्वारे सर्व जनतेच्या माहितीसाठी अधिसूचित करण्यात येते 
की , दिनांक २६ मार्च १९८७ चे राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेली 
उक्त जमिनीबाबतची अधिसूचना रद्द समजण्यात यावी . 

अशोक पाटील, 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी , 
नागरी जमीन कमाल धारणा, सांगली . 


हे . आर 


अशोक 


एकूण .. 


६ . २२ 


२.०२ 


डॉ. प्रवीणकुमार देवरे , 
अपर जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सांगली, ३१ मे २०१६. 


सोलापूर , १३ जुलै २०१६. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २०, शके १९३८ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली / आर-३ / १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी -४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . १२५/ २०१४-१५ (३), दिनांक २५ मार्च 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान -७६५ / २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, वीर सावरकर 
नागरी बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , जयसिंगपूर , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), (५), (६), ( ७), (९), ( १० ), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), (१३), ( १४ ), (i, ii, iv ), ( १५ ), ( १७ ), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २१ एप्रिल २०१५ ते दिनांक २० एप्रिल २०१६ पर्यंत 
खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


२ 


१ अर्जुना सुभाना खांडेकर .. वसुली अधिकारी जयसिंगपूर , कोल्हापूर जिल्हा २१- ४-२०१५ २० -४ - २०१६ 

ता . शिरोळ 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा कलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 
नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


१७ 


( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर , २० एप्रिल २०१५. 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी - ४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . १२५/ २०१४-१५ ( २) , दिनांक २५ मार्च 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक -१५६/ अधिकार प्रदान- ७६७ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, विरशैव ग्रामीण 
बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरोळ, तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५), (६ ), ( ७), (९) , ( १० ), ( ११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), (i, ii , iv ), ( १५), (१७), (१८) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २१ एप्रिल २०१५ ते दिनांक २० एप्रिल २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


पासून 


8 


अर्जुना सुभाना खांडेकर .. वसुली अधिकारी अब्ददुललाट , कोल्हापूर जिल्हा २१ - ४- २०१५ २० - ४- २०१६ 

ता . शिरोळ 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर, २० एप्रिल २०१५ . 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली / आर- ३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी -४ / पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 

व्यवस्थापक / अध्यक्ष, महाराणी लक्ष्मीबाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सि . स. नं . २७५५/ अ , ए वॉर्ड, गाळा नंबर ३, वांगी बोळ , 
___ कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . २९६/ १५, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष - ७/ वसुली/मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान -९३०३/ २०१५.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, महाराणी 
लक्ष्मीबाई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सि . स.नं. २७५५ / अ, ए वॉर्ड , गाळा नंबर ३ , वांगी बोळ, कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी , महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), (२ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६), (७), ( ९), (१०), (११ ) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १४), (i, ii, iv ), ( १५), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१६ 
पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


पासून 


w 


जयवंत ईश्वरा तौंदकर .. व्यवस्थापक कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा १३-२- २०१५ १२ - २ - २०१६ 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


१९ 


( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेचे येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरस अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


कोल्हापूर, १३ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/ १५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी - ४/ पत संस्था/ का . क . १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
(५ ) चेअरमन/मॅनेजर , श्री . व्यापारी नागरी सहकारी पत सह पत सं. म. मूरगूड , तालुका कागल , जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . १४९ / 
२०१४- २०१५ , दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान- १११०२/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री . 
व्यापारी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मूरगूड, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), ( २ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३), (१४), (i, ii, iv ), ( १५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


पासून 


w 


सुदर्शन शिवाजी हुंडेकर 


.. वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


१० - ३- २०१५ 


९ - ३- २०१६ 


मूरगूड , 
ता . कागल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
(३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी. 
( ८) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


सुनील शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १० मार्च २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली / आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी -४ / पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित, कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ११५/ २०१४-१५ ( ४) , दिनांक २ मार्च 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान - १११०४/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, महात्मा 
फुले नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , क . वाळवे, तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी, महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १), (२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७), (९), ( १० ) , (११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३ ), (१४ ), (i, ii, iv), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक २४ मार्च २०१५ ते दिनांक २३ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


२१ 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


शमशोर गुलाबहुसेन घोरी . . वसुली अधिकारी का . वाळवे , कोल्हापूर जिल्हा २४ -३- २०१५ २३-३- २०१६ 

ता . राधानगरी. 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७ ) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


कोल्हापूर , २४ मार्च २०१५ . 


( ४) 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४/ पत संस्था/ का . क . १५६/ 
०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
कार्यकारी संचालक , श्री . पैसाफंड शेतकी सहकारी बँक लिमिटेड , हुपरी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . 
६६/ ४५१, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७/ वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान- १०९७४/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये , 
श्री . पैसाफंड शेतकी सहकारी बँक लिमिटेड, हुपरी, तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १), ( २) आणि 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६) , (७), (९), (१० ), ( ११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), (१४ ), (i, ii, iv ), ( १५ ), (१७ ), (१८) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ३ मार्च २०१५ ते दिनांक २ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ. 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


___ पासून 


w 


हुपरी, 


४ 
सुरेश शामराव स्वामी .. वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा ३- ३ - २०१५ २ - ३ - २०१६ 

ता. हातकणंगले. 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
(८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर , ३ मार्च २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३ /१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी -४ / पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५ ) चेअरमन/मॅनेजर , कोल्हापूर जिल्हा नगरी बँक सेवक सह पत सं. म. कोल्हापूर , जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . --, दिनांक 

२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


२३ 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७ / वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान- १०९७३/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, कोल्हापूर 
जिल्हा नगरी बँक सेवक सह पत सं . म . कोल्हापूर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी, महाराष्ट्र सरकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील 
दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१),( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६ ), ( ७), ( ९), ( १० ), (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद 
वगळून ) (१२ ), (१३), ( १४),(i, ii,iv), ( १५) , (१७), (१८) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


नाव 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे नियुक्तीचे ठिकाण कार्यक्षेत्र 

कालावधी 
मुख्यालय 

पासून पर्यंत 

४ 
संभाजी दशरथ गौड .. क्लार्क 

कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा १० - ३-२०१५ ९ -३- २०१६ 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

__ प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 


कोल्हापूर , १० मार्च २०१५. 


वाचले . - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६ /(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी- ४/ पत संस्था/ का. क . १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( ४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन/मॅनेजर, शांतीसागर नागरी सहकारी पत सह पत सं. म. यळगूड , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . 
--, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष - ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान - १०९७१/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये , 
शांतीसागर नागरी सह पत सं. म. यळगूड , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), ( ६) , ( ७), (९), (१०), ( ११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) (१२), (१३), ( १४), (i, ii , iv), ( १५), (१७), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


कालावधी 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


पासून 


पर्यंत 


कुमार आण्णासो| आळते .. वसुली अधिकारी येळगूड , कोल्हापूर जिल्हा १० -३- २०१५ ९-३- २०१६ 

ता . हातकणंगले . 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


सुनील शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , १० मार्च २०१५.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


२५ 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
(२) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र. 
मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा. क्र . ना . पत/ डी - ४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 
०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
चेअरमन/ सेक्रेटरी, श्री . दत्त नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरेली ( पुलाची), तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील 
जा . क्र . --, दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान - १०९६७ /२०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री. दत्त 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरेली ( पुलाची), तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), (६), ( ७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३ ), (१४) , (i, ii, iv), ( १५), (१७), ( १८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ३ मार्च २०१५ ते दिनांक २ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ. 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


नाव 


पासून 


पर्यंत 


w 


२ 


संजय रामचंद्र परिट .. विशेष वसुली शिरोली ( पुलाची), कोल्हापूर जिल्हा ३-३- २०१५ २- ३ - २०१६ 

अधिकारी 

ता . हातकणंगले . 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 
नोंद घ्यावी. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २०, शके १९३८ 


( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर , ३ मार्च २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३ /१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४ /पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन / वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन/मॅनेजर , राजर्षि शाहू ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत सह पत सं म. हातकणंगले, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर 
यांचेकडील जा . क्र . --, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान- १०९६५/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, राजर्षि 
शाहू ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत सं. म. हातकणंगले, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), (६), ( ७), (९), ( १० ), ( ११ ) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), ( i, ii, iv), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ. 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


पासून 


३ 


६ 


राजेंद्र संतु पांडव .. . वसुली अधिकारी हातकणंगले, कोल्हापूर जिल्हा १० -३- २०१५ ९-३- २०१६ 

ता . हातकणंगले. 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र . क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


२७ 


( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेचे येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


कोल्हापूर , १० मार्च २०१५ . 


वाचले . - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
___ मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी -४ /पत संस्था/ का . क. १५६ / 
०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन /मॅनेजर , कोल्हापूर जिल्हा नगरी बँक सेवक सह पत सं. म. कोल्हापूर, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . --, दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७ / वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान- १०९९२/२०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, कोल्हापूर 
जिल्हा नगरी बँक सेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३),( ५), (६), (७), (९), ( १०), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) (१२ ), ( १३), ( १४), (i, ii, iv), (१५), ( १७ ), ( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १० मार्च २०१५ ते दिनांक ९ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुदा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


३ 


संभाजी दशरथ गौड .. क्लार्क 

कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा १० - ३-२०१५ ९ -३ - २०१६ 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
(८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर, १० मार्च २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४ /पत संस्था/ का . क . १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
पन्हाळा तालुका सहकारी पतसंस्थांचा सहकारी संघ मर्यादित , पन्हाळा, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ३० / ०५ / १४ - १५, दिनांक 
१० फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली /मसकाक- १५६ / अधिकार प्रदान - १०९९१/ २०१५ . -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, जसिंगराव 
जगदाळे सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोहरे , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी, महाराष्ट्र सरकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५ ), ( ६), ( ७), (९), ( १०) , (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून) ( १२), ( १३ ), ( १४ ), (i, ii, iv), (१५), ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ३ मार्च २०१५ ते दिनांक २ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


नाव 


पासून 


पर्यंत 


सरदार बापूसो पाटील 


.. वसुली अधिकारी 


मोहरे, 
ता . पान्हाळा 


कोल्हापूर जिल्हा 


३- ३- २०१५ 


२- ३- २०१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


२९ 


( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा कलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी. 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर , ३ मार्च २०१५. 


( ४ ) 


वाचले .-(१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम - १८४ / १५६ /(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३ /१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पत संस्था / का. क . १५६ / 
०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन / सेक्रेटरी, श्री महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यळगूड , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . 
क्र . - -, दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान- ८७४०/ २०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री महालक्ष्मी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , यळगूड , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी, महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१),(२) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६), (७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३), ( १४), (i,ii, iv), ( १५), (१७ ),( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


कुमार आण्णासो आळते वसुली अधिकारी यळगूड , कोल्हापूर जिल्हा ६ - २ - २०१५ ५ - २ - २०१६ 

ता. हातकणंगले. 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा कलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर, ६ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली / आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
जनरल मॅनेजर , कोहिनूर सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ४६६/ २०१५, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७ / वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान- १०९७८ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, कोहिनूर 
सहकारी बँक लिमिटेड, इचलकरंजी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र सरकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१ ), ( २ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


३१ 


नियम १९६१ चेनियम २(एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५),(६), ( ७),(९), ( १०), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), (१४), (i, ii, iv), ( १५ ), (१७), ( १८ ) व (२० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ३ मार्च २०१५ ते दिनांक २ मार्च २०१६ पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


पासून 


पर्यंत 


नेताजी श्रीपती पाटील .. ऑफिसर 

इचलकरंजी, कोल्हापूर जिल्हा ३- ३- २०१५ २- ३- २०१६ 

ता. हातकणंगले . 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . " 


कोल्हापूर, ३ मार्च २०१५ . 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम- १८४/ १५६ /(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३ /१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र. 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी -४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र. प्रशासन/ वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
चेअरमन/ सेक्रेटरी, किसान क्रांती ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नरंदे, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर यांचेकडील 
जा . क्र . ६८ / २०१४- २०१५, दिनांक १४जानेवारी २०१५ रोजीचा प्रस्ताव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७ / वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान -८७३८ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, किसान क्रांती 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नरंदे, तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१), (२) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), (५), ( ६), ( ७), ( ९), (१०), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), ( १४ ), ( i, ii, iv), ( १५ ), ( १७), ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत 
खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


___ पासून 


कालावधी 

पर्यंत 


सिल 


राहूल बाळासाहेब भोसले वसुली अधिकारी नरंदे, कोल्हापूर जिल्हा ६- २ -२०१५ ५ -२ - २०१६ 

ता . हातकणंगले 
(१) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील. 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 


कोल्हापूर , ६ फेब्रुवारी २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३ /१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी -४ / पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( ४ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
(५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . १०७ / २०१४ - १५ (२), दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१४ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान- ८७४४ / २०१५.- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, जय लक्ष्मी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आरगुंडी , तालुका भुदरगड , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र 
सरकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास 
अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) , ( २) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), (७), (९), ( १०), ( ११ ) ( अत्युच्च किंमत 
निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३ ) , (१४), (i, ii, iv ), (१५), (१७) , (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार 
दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ते दिनांक ५ फेब्रुवारी२०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचेनावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


و 


पासून 


در 


४ 
सर्जेराव भवान पवार वसुली अधिकारी आरळगुंडी , कोल्हापूर जिल्हा ६ - २ - २०१५ ५- २- २०१६ 

ता. भुदरगड. 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
(३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ /प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 


सुनील शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ६ फेब्रुवारी २०१५ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम - १८४/ १५६ /(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी- ४/ पत संस्था / का . क . १५६ / 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) चेअरमन/ सेक्रेटरी, कै. हिंदुराव पाटील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , वाळवे खु., तालुका कागल , जिल्हा 
कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . --, दिनांक -- चा या कार्यालयास प्राप्त दिनांक १६ मार्च २०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव , 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष-७ / वसुली / मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान - १९७/ २०१५ .-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, कै. हिंदुराव 
पाटील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , वाळवे खु. , तालुका कागल , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी, महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ ( १), ( २) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५),(६ ), ( ७), (९ ), (१० ), ( ११ ) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), ( १३), (१४), (i, ii, iv), ( १५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत 
खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


w 


६ 


वा 


४ 
शानुला आजीज बेडक्याळे वसुली अधिकारी वाळवे खुर्द, कोल्हापूर जिल्हा १- ४ - २०१५ ३१ - ३- २०१६ 

ता . कागल 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
(२) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज ) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
(५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 
नोंद घ्यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


३५ 


( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 


कोल्हापूर, १ एप्रिल २०१५ . 


१२ 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर- ३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी - ४/ पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी / जप्त मालमत्ता/ 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ४/ २०१५- १६ ( १), दिनांक १५ एप्रिल 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव. 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान - ७५६/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री . छत्रपती 
शाहू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, राशिवडे बु ., तालुका राधानगरी, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी, महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) , (५), ( ६), (७), (९), ( १०), (११ ) 
( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ), ( १३ ), (१४), ( i, ii, iv) , ( १५), ( १७ ), ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मे २०१५ ते दिनांक ४ मे २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


२ 


६ 


अ . विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे हुद्दा नियुक्तीचे ठिकाण कार्यक्षेत्र 

कालावधी 
नाव 

मुख्यालय 

पासून पर्यंत 

४ 
___ शमशोर गुलाबहूसेन घोरी वसुली अधिकारी राशिवडे बु., कोल्हापूर जिल्हा ५ -५- २०१५ ४-५ - २०१६ 

ता . राधानगरी 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचाज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 
मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही ." 


सुनील शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ५ मे २०१५. 


वाचले . -( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम- १८४/ १५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८. 
( २) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र. 
( ३ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत / डी - ४ / पत संस्था / का . क . १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता/ 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ४/ २०१५-१६ (३) , दिनांक १५ एप्रिल 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष - ७/ वसुली/ मसकाक - १५६ / अधिकार प्रदान- ७५८/ २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री. अंबाबाई 
ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हुपरी , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , 
महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १), ( २) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ ( एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ), ( ५), (६), ( ७), (९ ), ( १० ), (११) ( अत्युच्च 
किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२), (१३), ( १४ ), (i, ii, iv ), ( १५), ( १७ ), (१८) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ 
नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मे २०१५ ते दिनांक ४ मे २०१६ पर्यंत खालील अटींस 
पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


w 


Lu 


हुपरी , 


अर्जुन सुभाना खांडेकर वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा ५-५- २०१५ ४-५ - २०१६ 

ता . हातकणंगले. 
( १) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ -१२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


३७ 


( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१ /१५-स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचेदिसून येते, तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 


कोल्हापूर, ५ मे २०१५. 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम - १८४/ १५६ /(२) , दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४/ पत संस्था/ का . क . १५६/ 
०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 
कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ४/ २०१५- १६ (२), दिनांक १५ एप्रिल 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष- ७/ वसुली/ मसकाक -१५६ / अधिकार प्रदान -७६० / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्रीपत नागरी 
ती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खुपिरे, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी , महाराष्ट्र सरकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१), ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), ( ५), (६), (७), (९), (१०), (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची 
तरतूद वगळून) ( १२), ( १३ ), ( १४ ), (i, ii, iv), ( १५ ), ( १७) , (१८) व (२०) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मे २०१५ ते दिनांक ४ मे २०१६ पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


कालावधी 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


पासून 


पर्यंत 


समद महमुद काजी 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर जिल्हा 


खुपिरे , 
ता . करवीर 


५ -५ - २०१५ 


४- ५ - २०१६ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात . 
( ७ ) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . " 


कोल्हापूर, ५ मे २०१५. 


वाचले . - (१ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
(२ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . वसुली/ आर-३/१५६ खालील अधिकार प्रदान / 

८९ , दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
( ३) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४ /पत संस्था/ का . क. १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
( ४) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/ ०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा . क्र . ११३/ २०१५- १६ (५), दिनांक २७ फेब्रुवारी 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान- ७६२/२०१५.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये, श्री. विठ्ठल 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर, २०७८, सी पहिला मजला सुधाकर हाईटस् गवळी गल्ली, कोल्हापूर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
कर्जदारांकडील थकबाकी वसुलीसाठी, महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले 
क्रमांक ५ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १५६ (१), (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चेनियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६ ), (७) , 
(९), ( १० ), (११) ( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून) (१२), ( १३ ), ( १४ ), (i, ii, iv ), ( १५) , ( १७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ 
खालील हुकूमनामा व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मे २०१५ ते दिनांक ४ मे 
२०१६ पर्यंत खालील अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत 
आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२, २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


३९ 


परिशिष्ट 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 


कार्यक्षेत्र 


नियुक्तीचेठिकाण 

मुख्यालय 


कालावधी 

पर्यंत 


नाव 


पासून 


प्रफुल्ल दत्तात्रय यादव .. वसुली अधिकारी कोल्हापूर कोल्हापूर जिल्हा ५ -५ - २०१५ ४-५ - २०१६ 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील. 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ५) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७ ) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही." 


कोल्हापूर, ५ मे २०१५. 


वाचले . -( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम -१८४/१५६/(२), दिनांक 

१३ मार्च १९६८ . 
( २ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा. क्र . वसुली/ आर-३/ १५६ खालील अधिकार प्रदान/ 

८९, दिनांक १० एप्रिल १९८९ चे पत्र . 
मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . ना . पत/ डी - ४/ पत संस्था/ का . क . १५६/ 

०७, दिनांक ३१ मार्च २००७ चे परिपत्रक . 
___ मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील जा . क्र . प्रशासन/ वसुली अधिकारी/ जप्त मालमत्ता / 

कब्जाबंदी/०९ , दिनांक २० मार्च २००९ चे परिपत्रक . 
( ५) कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्यादित , कोल्हापूर यांचेकडील जा. क्र . ४/ २०१५-१६ ( १), दिनांक १५ एप्रिल 
२०१५ रोजी प्राप्त प्रस्ताव . 

अधिसूचना 
क्रमांक कक्ष -७/ वसुली/ मसकाक - १५६/ अधिकार प्रदान - ७५२ / २०१५. -- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनील शिरापूरकर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , कोल्हापूर या आदेशान्वये , श्री . जी . डी . 
पाटील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्रयाग चिखली, तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या कर्जदारांकडील थकबाकी 
वसुलीसाठी , महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ चे अधिकार प्रदान करणेबाबत वाचले क्रमांक ५ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून खालील दर्शविलेले विशेष वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१), (२) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५), ( ६) , ( ७ ), ( ९) , (१०), ( ११) 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार ऑक्टोबर ६ - १२ , २०१६ / आश्विन १४ ते २० , शके १९३८ 


( अत्युच्च किंमत निश्चित करण्याची तरतूद वगळून ) (१२), (१३), ( १४), (i, ii, iv ), (१५), (१७), (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९१ खालील हुकूमनामा व 
१०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ३ नुसार दिनांक ५ मे २०१५ ते दिनांक ४ मे २०१६ पर्यंत खालील 
अटींस पात्र राहून त्यांचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्ज वसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


कार्यक्षेत्र 


कालावधी 


विशेष वसुली अधिकाऱ्याचे 

नाव 


नियुक्तीचे ठिकाण 

मुख्यालय 


पासून 


पर्यंत 


३ 


संजय भगवान पाटील .. वसुली अधिकारी प्रयाग चिखली, कोल्हापूर जिल्हा ५-५- २०१५ ४- ५-२०१६ 

ता . करवीर 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २) जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 
( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील . 
( ४) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्याची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 

कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनाच्या प्रतिसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ५ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे. 
( ६ ) मागील वर्षी जमा असलेल्या सरचार्जपैकी काही सरचार्ज भरणा केला नसलेचे दिसून येते , तथापि संस्थेची मागणी व थकबाकी 

वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होणेच्या दृष्टिकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून सरचार्ज भरणा करून चलनाच्या प्रती या कार्यालयास सादर कराव्यात. 
( ७) सहकारी कर्ज वसुलीचे अधिकार प्राप्त झालेल्या मुदतीत समाधानकारक कर्जवसुली करून नियमानुसार सरचार्ज शासकीय कोषागारात 

न भरलेस पुढील वर्षी कायदा ककलम १५६ चे अधिकार परिशिष्टात नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रदान करणेत येणार नाहीत याची 

नोंद घ्यावी . 
( ८ ) संदर्भ क्रमांक ४ मधील मुद्दा क्रमांक ३ नुसार " जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास 

देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . " 


सुनील शिरापूरकर , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर. 


कोल्हापूर, ५ मे २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


